भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिका-यांच्या बदली 
/ पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एईओ-१०१९/प्र.क्र.११० /२०१९/दहा, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
तारीख: २०.०८.२०१९ 


शासन निर्णय 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणा-या विलंबास प्रतिबंध 
अधिनियम, २००५ मधील तरतूदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिका-याच्या मान्यतेने, खाली नमूद केलेल्या अधिका- 
याची प्रशासकीय कारणास्तव अ.शा.पत्र क्रमांक-एईओ-१११९/प्र.क्र.१० (५/२०१९/दहा, दिनांक ०९.०८.२०१९ आणि 
१३.०८.२०१९ नुसार पुढील प्रमाणे बदलीने नियुक्‍ती / पदस्थापना करण्यात आल्या आहेत. 

अ.क्र. | अधिका-याचे नांव व पदनाम क्ती 

दिनांक ०९.०८.२०१९ रोजी करण्यात आलेल्या बदली / पदस्थापना. 
श्री.एस.एम.लोखंडे, भाप्रसे, (२००४) | मुख्य अधिकारी, मुंबई इमारत | प्रशासकौय कारणास्तव व लोकहितास्तव 
दिनांक २५.०३.२०१९ च्या बदली | दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ, मुंबई. | Rat पदावर नियुक्‍ती करणे आवश्‍यक 
आदेशामध्ये बदल करून. असल्याने. 

2. श्री.व्ही.व्ही.माने, भाप्रसे, (२००९) सह विक्रीकर आयुक्त, औरंगाबाद. | प्रशासकीय कारणास्तव व लोकहितास्तव 
दिनांक ०७.०८.२०१९ च्या बदली रिक्‍त पदावर नियुक्‍ती करणे आवश्यक 
आदेशात अंशत: बदल करून. असल्याने. 

दिनांक १३.०८.२०१९ रोजी करण्यात आलेल्या बदली / पदस्थापना. 

३ श्री.बिपीन श्रीमाळी, भाप्रसे, (१९९२) व्यवस्थापकीय संचालक, महात्मा | नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असल्यामुळे रिक्‍त 
अध्ययन रजेवरून राज्य शासनाकडे | फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, | पदावर नियुक्‍ती करणे आवश्यक 
रुजू झाल्यामुळे. मुंबई. असल्याने. 
डा.इंदुराणी जाखर, भाप्रसे, (2094) सहायक जिल्हाधिकारी आणि | प्रशासकीय कारणास्तव व लोकहितास्तव 
सहायक जिल्हाधिकारी आणि प्रकल्प | प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक | Rat पदावर नियुक्‍ती करणे आवश्यक 
अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी । आदिवासी विकास प्रकल्प, | असल्याने. 
विकास प्रकल्प, अहेरी, गडचिरोली. । गडचिरोली 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून 
त्याचा संकेताक २०१९०८२०१८०८१८८००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने. 


ed by Sarita Rishi Bandekar Deshmukh 
iu it Of Maharasht General 


र जे. शं jigital 
Sarita Rishi गो नाताल मावत टक 
Bandekar oir alae aca 


Deshmukh oe 
(स.रि.बांदेकर-देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 
३. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, 

. संबंधित अधिकारी, 
५. संबंधित कार्यालय, 
६. मुख्य सचिवांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, 

. सामान्य प्रशासन विभाग, ९, ९-अ, १०-अ, 
८. निवड नस्ती 


